महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन 
महासंघ मर्या. मुंबई येथील सतत व समवर्ती 
लेखापरीक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कापूस २०१६/प्र.क्र.२३/१-स 
नविन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०९ एप्रिल, २०१८. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०११/प्र.क्र.५/११/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २९.१.२०११ अन्वये उच्च 
स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २१.१.२०११ रोजी झालेल्या ६२ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 
2) सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राजस-१००८/प्र.क्र. ५३८/५-स, 
दि. ५.५.२०११. 
३) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, शा. निर्णय क्र. कापूस २०१६/प्र.क्र.२३/१-स दि. १२/०२/२०१८. 
४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/कक्ष-४/कापूस उ प हासंघ/ 
मुदतवाढ/२०१८. दि. ०५/०३/२०१८. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु. क. दि. ०५/०३/२०१८. 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. मुंबई यांचे सतत व समवर्ती 
लेखापरिक्षणासाठी निर्मित केलेल्या पदांचा आढावा घेण्यात येऊन, एकूण ७७ पदांचा आकृतिबंध शासन निर्णय, 
दिनांक ५/५/२०११ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सदर पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. मागील मुदतवाढ संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये येथे दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर 
सदर पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्यसहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. मुंबई यांचे हंगाम २०१७-१८ पर्यंतचे कापूस 
खरेदीबाबतचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण करण्याकरिता खालील तक्त्यातील ०२ पदांना दिनांक १/३/२०१८ 
ते ३०/०९/२०१८ पर्यंतच्या मुदतवाढीस सदर पदाचे एप्रील-मे २०१८ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रीक बदल्यामध्ये सदर 
पदांचे अन्यत्र समायोजन करण्यात येईल या अटीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (रुपये) पदसंख्या 
a विशेष लेखापरीक्षक स.स.(वर्ग-२) ९३००-३४८०० (ग्रे.पे.४४००) ०२ 
एकूण ०२ 


२. उपरोक्त आस्थापनेवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५, सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण (०१) (०१) 
लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, सन २०१८-१९ च्या 
अंदाजपत्रकात केलेल्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कापूस २०१६/प्र.क्र.२३/१-स 


३. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च तसेच त्यांच्या रजा, वेतन व निवृत्तीवेतनाच्या हिऱ्याची रक्‍कम महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या., मुंबई यांचेकडून वसूल करण्यात यावी. 


४. सक्षम प्राधिकाऱ्याने उक्त ०२ कर्मचाऱ्यांकडून कापूस पणन महासंघाचे योजना व योजनाबाह्य लेख्यांचे मार्च, 
२०१८ अखेर पर्यंतचे लेखापरिक्षण पूर्ण करुन घेण्यात यावे. 


षु. संदर्भ क्रमांक ५ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क. 
दि. ०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१२२३१३१६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signe 
DN: c=IN, o=Government Of 
a 


Jaiprakash 
Mansaramji Ambade : 


bc2232154c36daba7635819, cn=Jaiprakash 
Date: 2018.04.10 12:26:17 +05'30' 


(ज. म. अंबादे) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे आवऱ्यक त्या 
पुढील कार्यवाहीसाठी ५ प्रती अग्रेषित. 
२. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे आव्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, खेतान 
भवन,चर्चगेट, मुंबई ४०००२०. 
४. अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था ( लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, 
नागपूर, नाशिक 
६. सह निबंधक, सहकारी संस्था (लेप) कापूस, मुंबई, न्यु इंडिया अँश्युरन्स बिल्डींग, तिसरा मजला, 
एम.जी. रोड, बँक ऑफ इंडियासमोर, फोर्ट, मुंबई १. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखापरीक्षण) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, औरंगाबाद, परभणी. 
९. वित्त विभाग (व्यय-२)/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. कार्यासन अधिकारी, १०-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. उप सचिव, (आस्था), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
यांना विनंती करण्यात येते की, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागातील स्थायी / अस्थायी 
पदांच्या आढाव्यानुसार सुधारीत आकृतिबंधात संदर्भ क्र.२ अन्वये लेखापरीक्षण कक्षासाठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण ३९९५ पदांमध्ये सदर लेखापरीक्षणांतर्गत ७७ अस्थायी पदांचा समावेश 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कापूस २०१६/प्र.क्र.२३/१-स 


आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने अधिनियमात झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन 
ळेखापरीक्षण कक्षातील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. 
९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने कापूस पणन महासंघातील लेखापरीक्षकांचे काम सनदी 
लेखापरीक्षकाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर पदाची कापूस पणन महासंघास 
आवड्यकता नाही. तसेच सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग यांनी दि. १९/९/२०१३ 
च्या पत्रान्वये सदर पदांची आव्यकता आहे किंवा कसे याबाबत आढावा घेण्याबाबत कळविले 
होते. त्यानुसार सदर पदांची आवश्‍यकता नसल्याचे व्यवस्थापकीय संचाळक, कापूस पणन 
महासंघाने दि. १५/२/२०१८ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. सबब सध्या कार्यरत (१) श्री. पी.एम. 
इजाते, विशेष लेखापरीक्षक स.सं.वर्ग-२, (कापूस), परभणी व (२) श्री. यु.पी. जोशी, विशेष 
लेखापरीक्षक स.सं.वर्ग-२, (कापूस), औरंगाबाद यांची एप्रिल-मे २०१८ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक 
बदल्यामध्ये अन्यत्र बदली करण्याची विनंती आहे. याबाबतचे कागदपत्र सोबत जोडण्यात 
आलेली आहेत. 
१२.निवड नस्ती (कार्यासन -१स) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


